अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या एकूण ६६ विविध 
संवर्गातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - २२/०९/ २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र शाकानि- १००८/प्र.क्र.४/२००८ 
/१८(रवक]), दि.२१ फेब्रुवारी, २००८ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२००८/प्र.क्र.१९२/का-१ 
दि.२७ जानेवारी, २००९ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१०/प्र.क्र.१०/का-१, 
दि.१२ जानेवारी, २०१० 
४) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दि.१४.०१.२०१६ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नियुक्‍ती-२०१५/प्र.क्र.१४६/का-१ 
दि.०७.१२.२०१६ 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१२.०३.२०१८ 
७ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.२९.०९.२०१८ 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०१९ 
९) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१०.०९.२०२० 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१५.०२.२०२१ 
११) झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१७.०३.२०२१. 
१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०८.२०२१ 
१३) झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१३.०९.२०२१. 
१४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२ 
१५) झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.२१.०३.२०२२. 
१६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८.०८.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचना, दि.२१.२.२००८ अन्वये स्वतंत्रपणे अल्पसंख्याक 
विकास विभागाची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या नवनिर्मित विभागाकडे इतर विभागांकडून 
हस्तांतरित झालेले विषय व या विभागाने सन २००८-०९ या वर्षामध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या योजना या 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 


सर्व बाबींचा विचार करुन या विभागासाठी रचना व कार्यपध्दतीनुसार एकूण ९ कार्यासनांची निर्मिती 
प्रस्तावित करुन विविध संवर्गातील एकूण ६९ अस्थायी पदांची आवश्‍यकता विचारात घेण्यात आली. 
त्यापैकी सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वन विभाग, पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग आणि रोजगार 
व स्वयंरोजगार विभागाकडून एकूण २७ पदे हस्तांतरित झालेली आहेत तर उर्वरीत ४ पदे पर्यटन व 
सांस्कृतीक कार्य विभागाकडून हस्तांतरीत न झाल्याने सदर ४ पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने व उच्च स्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने वरील सदंर्भ क्र. ३ येथील दि.१२.१.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने 
निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच सन २००८-०९ मध्ये वरील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२७.१.२००९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध संवर्गातील एकूण ३८ अस्थायी पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली 
असून त्यानुसार विभागामध्ये विविध संवर्गातील ६९ पदे कार्यरत होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.१४.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शिपाई 
संवर्गातील एकूण १३ मंजूर पदांपैकी २५% पदे म्हणजेच ३ पदे संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये निरसित 
करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विभागातील एकूण ६९ अस्थायी पदांमधून ३ पदे कमी झालेली आहेत. 
उर्वरित ६६ पदांचा तपशील सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. सन २०२२-२३ या वर्षात 
सदर ६६ पदांना दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्र.१५ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. 
३. विभागातील कामकाजाची निकड विचारात घेता सदरहू अस्थायी पदे सन २०२२-२३ मध्ये चालू ठेवणे 
आवर्यक आहे. संदर्भ क्र.१६ येथील वित्त विभागाच्या दि.१८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीमध्ये चाळू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याकरिता 
प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. विभागाच्या ६६ पदांपैकी काही पदे 
पदोन्नती/बदली/सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त झालेली आहेत. सद्य:स्थितीत या विभागात विविध संवर्गातील एकूण 
४४ पदे कार्यरत आहेत. तर उर्वरीत रिक्‍त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे 
अल्पसंख्याक विकास विभागातील विविध संवर्गातील एकूण ६६ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीमध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च मुख्यळलेखाशिर्ष " मागणी क्र.झेड-ई-१, २०५२, सचिवालयीन- 
सर्वसाधारण सेवा, ००, दत्तमत ०९० सचिवालय, (००) (09) अल्पसंख्याक विकास विभाग (अनिवार्य), ०१, 
वेतन (२०५०६२४) " या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या /होणाऱ्या आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९२२१४१२४०८४१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व गाचा 


UTTAM PATIL टा 
(आ. उ. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 

H A RA N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVE! ENT DEPARTMENT, 
2.5.4. १1234 1e5724ad065622 
०67८ =400032, 


6D0A352671B0E2 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव. 

५. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अ.मु.स., अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

९. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

१०. सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

११. उप सचिव (कार्यासन-१४)(कार्यासन-१४-अ) (कार्यासन-१४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग 
१२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

१३. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, NAT , मंत्रालय समोर, मुंबई 
१४. उप संचालक, संचालनालये लेखा व कोषागरे (संगणक), ५ वा माळा, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी (नियंत्रण शाखा), वांद्रे, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२२. सर्व कार्यासने, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

23. निवडनस्ती/'संग्रहार्थ (कार्यासन-१) 


-O 
— 
es 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि २०१७/प्र.क्र.३८/का.१, दि. २२.०९.२०२२ सोबतचे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचे विवरण. 


प्रपत्र-“अ 
अ.क्र पदनाम/संवर्ग मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्‍त पदे 
वर्ग १ 
| 9. | अपर मुख्य सचिव | > सह. ri a ee] 
२. | सह सचिव शबि १ (सह सचिव पद श्रेणी अवनत शि 
करून उप सचिव पद भरण्यात 
आले आहे.) 
उप सचिव 1_ १ | i 1 स | शिक डा 
अवर सचिव 8 8 | oo 
वर्ग २ 
५. | कक्षअधिकारी ८ ¢ | oo | 
& वरिष्ठ स्वीय सहायक (निवडश्रेणी शिवी ae विकी 
लघुलेखक) 
७ =| सहायक लेखा अधिकारी शिळ ला [1१ | | 0 | 
वर्ग २ (अराजपत्रित) 
८. | उच्चश्रेणी लघुलेखक ४ २ 
९. । निम्नश्रेणी लघुलेखक २ Po 
fea अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी शिंगी LL! 
Bg अकादमी 
faa | १. | सहायक कक्ष अधिकारी ९ ९ | 0 | 
१२. | सहायक कक्ष अधिकारी शिना दखाणा Ls 
Bg अकादमी 
१३. | संशोधन सहायक २ २ fF oo 
वर्ग ३ 
१४. । उप संपादक (Sg) शशी 116. az 
उर्दू अकादमी 
१५. | लेखापाल Fa Po शिळे asl 
१६. | रोखपाल Fd 1१ ae Foo 
१७. | लिपिक-टंकलेखक शिळ घल ८ ३ 
१८. | लिपिक-टंकलेखक २ शिका २ 
उर्दू अकादमी 
१९. | देयक लिपिक शिक आग 1१ | Foo 
२०. | cam faite शकी ae शिका 
उर्दू अकादमी 
२१. । वाहन चालक २ शिका | 4 | 
वर्ग ४ 
२२. | नाईक २ [1_ १ | [ae १ 
२३. | रोनियो ऑपरेटर Fd i. Fo oo 
२४. | झेरॉक्स ऑपरेटर Se | Pol (._ त: 
२५. । शिपाई षु 10 षु 
२६. | Bros शकि शिळा किं 
Bg अकादमी 
एकूण ६६ Be 22 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


